Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 15th September 2016 . 


V. 


PAHAL 


MER 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ३७] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ / भाद्रपद १७ - २३ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१-२ . 


रण्यात 


१ - ४३२ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


| भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


२ - १५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११४१. 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai - 400 032 : Dated the 26th August 2016. 


No . SPP 2616 - C . R. 309- DESK- 14 : 

In exercise of the powers conferred by Section 12 of Maharashtra Protection of Interest 
of Depositors on Financial Establishment Act, 1999 the Government of Maharashtra is 
hereby pleased to appoint following Government Pleader and Additional Public Prosecutor 
as Special Public Prosecutor for conducting the cases of Maharashtra Protection of Interest 
of Depositors on Financial Establishment Act, 1999 in the Special Court at Nagpur until 
further order . 
ना - एक - १ -( १४३४ ) 

( १ ) 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ /भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


पत्र 


1 . Adv. Vijay Kolhe, District Government Pleader , Nagpur. 
2 . Adv . Nitin Telgote , Additional District Government Pleader, Nagpur. 
3. Adv. Girish Dube, Assistant Government Pleader, Nagpur . 
4. Adv . Kalpana Pande, Assistant Government Pleader, Nagpur. 


2 . Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in 
the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) 
Rules , 1984. 

3 . The Government reserves the right to Revoke /Modify / Annul this order without 
assigning any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra 


SANJEEV KELUSAKAR , 

Under Secretary . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११४२ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक जमीन -सिआर- २५ ( २०१६ )- कार्या-८ ( २)- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) यांच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र 
शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास 
शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी/ पडिक जमिनी (यात यानंतर जिचा “ उक्त 
जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी, आता , भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१-एफ -६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 
( ख) यासोबत अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत , आणि 

( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरीता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरुप व व्याप्ती निर्धारीत 
करण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन 
जमाबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ /भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


३ 


( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका- याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरीता जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 


चतुःसीमा 


तालुका 


गाव 


स . क्र . 


क्षेत्र 


पूर्व स . क्र . 


पश्चिम स . क्र . 


उत्तर स . क्र . 


दक्षिण स . क्र . 


(१) 


(२) 


(४ ) 
हे . आर 
११ १७ 


आरमोरी 


दवंडी 


स .क्र . ८ ,९ 


रस्ता 


रस्ता 


स . क्र . ५२ 


७१५ 


cc6 


१३४ 


खडकी 


८६ 
१६८ / १ 
१७९ / १ 


स . क्र . २० 
स . क्र . ११९ 
स . क्र . १३६ 
रस्ता 
स . क्र . १६९ 
रस्ता 
स . क्र . ८१ 


स . क्र . ५ 
स . क्र . १२१ 
स . क्र . १३३ 
गाव सीमा 
स . क्र . १६६ 
स .क्र . १८१ 
स . क्र . ८५ 
गाव सीमा 
गाव सीमा 


स . क्र . ५ , ६ , ७ 
स .क्र . १३४ 
स . क्र . १३५ 
स .क्र . ८७, ९० 
स . क्र . १६४ 
रस्ता 
स . क्र . ८४ 
रस्ता 
स .क्र . १०२४ 


स . क्र . १९ 
स . क्र . ११८ 
रस्ता 
गाव सीमा 
रस्ता 
स .क्र . १८१ 
स . क्र . ८५ 
स . क्र . १५७, १५८ 
स . क्र . १०२४ 


८३ 


२६१ 
००५ 

४ ०९ 
१०२ ६२ 


१५६ 


भाकरोंडी 
आरमोरी 


रस्ता 
रस्ता 


१०२३ 


एकूण . . 


४ 


१४४९१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नागपूर : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११४३ . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT , 1927. 

No . Land / CR- 25( 2016) / Desk 8( 2)/ 2016. 

Whereas, the Government of Maharashtra , the Commissioner of Nagpur has, in 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 
( 16 of 1927 ) , decided to constitute * the forest land which is the property of 
Government or over which the Government has proprietary rights or to the whole or any 
part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land” ), to 
be a reserve forest . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian 
Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forest 
Department, No . FLD 1081 - F - - 6 , dated the 21st October, 1981 [ issued in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions 
Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 )], the Divisional Commissioner of Nagpur Division hereby , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ /भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


( a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said 

land as reserved forests ; 
(b ) specifies the situation and limits of reserved forest as per the Schedule 

appended hereto ; and 
appoint the Forest Settlement Officer , Divisional Commissioner Office , Nagpur to 
be the Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exists in favour of any person in or over 
any land comprised within the limits of the reserved forest , or in or over any 

forest produce , and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act. 
(d ) appoint the Collector, Gadchiroli , to hear appeals from any orders passed by the 

Forest Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 


Tahsil 


Survey 

No. 


Area 


Name of 
Village 


Boundaries 


East 


West 


South 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


North 
__ ( 5 ) 


( 4 ) 
H . A 


Armori 


Dawandi 


1 
17 
120 


11 17 
7 15 
4 39 
4 05 


Sur. No . 52 
S . No . 19 
S . No . 118 
Road 


134 


Khadaki 


646 


86 
168 / 1 
179 / 1 
83 
156 
1023 


Sur. No . 8, 9 
S . No . 20 
S . No. 119 
S . No. 136 
Road 
S . No . 169 
Road 
S . No . 81 
Road 
Road 


2 32 
261 
005 

409 
10262 


Road 
S . No. 5 
S . No. 121 
S . No. 133 
Village Bdy . 
S . No . 166 
S . No. 181 
S . No . 85 
Village Bdy . 
Village Bdy . 


Road 
S . No . 5 , 6 , 7 
S . No . 134 
S . No . 135 
S . No . 87 , 90 
S . No . 164 
Road 

. No . 84 
Road 
S. No . 1024 


S 


Road 
S . No . 181 
S . No . 85 
S. No . 157, 158 
S . No . 1024 


Bhakrondi 
Armori 


Armori 


Total . . 


4 


10 


144 91 


- 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Nagpur : 
Dated the 3rd September 2016 . 


ANOOP KUMAR, 
Divisional Commissioner , 
Nagpur Division , Nagpur. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११४४ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक जमीन -सिआर -२७ ( २०१६ )- कार्या- ८ ( २)- २०१६. 

ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) यांच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र 
शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहेकिंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास 
शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी/ पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त 
जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ / भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


५ 


त्याअर्थी, आता , भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ याद्वारे तसेच (मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१ - एफ -६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त नागपूर नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे. 
( ख) यासोबत अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत, आणि 

( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरीता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरुप व व्याप्ती निर्धारीत 
करण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन 
जमाबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका - याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरीता जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
( शासन परिपत्रक क्र . एफएलडी- १२/ २०११-प्र .क्र . ४१२- फ -३ , दिनांक २९ -३- २०१२ ) 


चतुःसीमा 


तालुका 


गाव 


स . क्र . 


क्षेत्र 


पूर्व स . क्र . 


पश्चिम स . क्र . 


उत्तर स . क्र . 


दक्षिण स . क्र . 


( १) 


(२ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


मुलचेरा 


वेंगणुर 


१० 


३० १८ 


गाव सीमा 


रस्ता, 
स .क्र . ९, ५ 


रस्ता 
स .क्र . ११, १२,१५ 


रस्ता 
स . क्र . १,९ 


गरंजी 


१०९ / १ 


३०० 


नाला , 


गाव सीमा 


गाव सीमा 


शेती 


एकूण . . 


२ 


३३ १८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नागपूर : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ ( ना .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११४५ . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT , 1927. 

No . Land / CR- 27 ( 2016) / Desk 8( 2 )/ 2016. 

Whereas , the Government of Maharashtra / the Commissioner of Nagpur has , in 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act , 1927 
( 16 of 1927 ) , decided to constitute * the forest land which is the property of 


ना - एक -२( १४३४ ) 


Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ / भाद्रपद १७ - २३ , शके १९३८ 


Government or over which the Government has proprietary rights or to the whole or any 
part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically men 
tioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ”) , to be 
a reserve forest . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian 
Forests Act , 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and 
forest Department, No. FLD 1081- F - - 6 , dated the 21st October , 1981 (issued in exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners 
of Divisions Act , 1957 (Bom . , VIII of 1958) , the Divisional Commissioner of Nagpur 
hereby , 

(i) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said 

land as reserved forests ; 
(ii) specifies the situation and limits of resereved forest as per the Schedule 

ар 
pended hereto ; and 


( iii) appoint the Forest Settlement Officer , Divisional Commissioner Office , Nagpur to 
be the Forest Settlement Officer to enquire into and determine the 

ex 
istence , nature and extent of any rights alleged to exists in favour of any person in 
or over any land comprised within the limits of the reserved forest , or in or over 
any forest produce , and to deal with the same as provided in Chapter II of the said 
Act . 


(iv ) appoint the Collector, Gadchiroli , to hear appeals from any 

Forest Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 


Tahsil 


Area 


Boundaries 


Name of 
Village 


Survey 
No . 


East 


West 


North 


South 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


H . A 


Mulchera Wengnur 


30 18 


Village Bdy. 


Road & 
S . No . 9 , 5 
Nala 


Road & S . Road & S . 
Nos . 11 , 12 , 15 No. 1 , 9 
Village Bdy . Village Bdy . 


Garanji 


109 / 1 


Agri. 


Total . . 


33 18 


By Order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


Nagpur : 
Dated the 3rd September 2016 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner, 
Nagpur Division , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


७ 


भाग १ ( ना . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११४६ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक जमीन -सिआर- २८ ( २०१६ )-कार्या- ८ ( २ )- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) यांच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र 
शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहेकिंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास 
शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी/ पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त 
जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ याद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ) शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१- एफ -६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त नागपूर नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे. 
( ख ) यासोबत अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत , आणि 

( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरीता आणि त्या अधकिारांचे अस्तित्व , स्वरुप व व्याप्तीनिर्धारीत 
करण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन 
जमाबंदी अधिकारी , विभागीय आयुक्त कार्यालय , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका -याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरीता जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 


चतुःसीमा 


तालुका गाव 


स . क्र . 


क्षेत्र 


पूर्व स . क्र . 


पश्चिम स . क्र . 


उत्तर स . क्र . 


दक्षिण स . क्र . 


( १) 


(२) 


हे . आर 
४५६ 


चामोर्शी माडे 


१२० 


सरकारी जमीन 


स . नं . ८७, ११७ 


आमगाव 


माल 


रेगडी 


२०२ 


३८ ०० 


तलाव 


नाला 


स . क्र . ११८ ,११९ स . क्र . १३२, १३१ 

८४, १२१ , १२४ , 

१२५ , १२८ , १२९ 
सर्वे क्र . २०० रेगडी डॅमची 
आश्रम शाळा जागा 
स .क्र . १०१ , ९३ , स .क्र . १०३ , १०४ व 
९४ , ९५ , ९६, ७३, सरकारी जंगल 
७४ 

गाव सीमा 
स . क्र . १०८ , ११२, जंगल सरकार व 
११३ 

गाव सीमा 


१०२ 


४६ ५२ 


माडे 
आमगाव 
चेक नं . १ 


स . क्र . ७२ व 
गाव सीमा 


रस्ता व स .क्र . १८६, 
१०१, ११३, १०६ , 


१०६ 


४२४८ 


रस्ता , रस्ता स.क्र . जंगल सरकार व 
१०५ , १७२ , ते फुसगुडा गाव सीमा 


१७५ 


रेखगाव 


२५ ४५ 


रस्ता 


४० / १ 
१२९ 


१३० 


४ ०९ 


स .नं . १३० 
स .नं . १६२ 
स .नं . १६१ 
स .नं . १३१ 


रस्ता 
स .नं . ११२ 
स . नं . १२९ 
स .नं . १३२ 
स .नं . १५४ 


स .नं . २२८ 
स .नं . १३२ 
स. नं . १३१ 
स . नं . १३४ 
स .नं . १३३ 


स . नं . ४११ , ४१६ 
स .नं . १२८ 
स .नं . १२७ 
स . नं . १३० 
स .नं . १२९ 


१३१ 
१३२ 


३६ 


३ ०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ / भाद्रपद १७ -२३ , शके १९३८ 


अनुसूची-चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४) 
हे . आर 


१३३ 
१३४ 


Cocc 


१३५ 
१३६ 


स .नं . १३४ 
स . नं . १६० 
स .नं . १५९ 
स .नं . १३५ 
स . नं . १३६ 
स .नं . १३९ 
स .नं . १४० 


१३७ 
१३८ 


६२१ 
५ ०२ 
० ९६ 
१६१ 
४ २६ 
२ ८५ 
० ९५ 
०५४ 
० ५८ 


१३९ 


१४० 


नाला 


१४१ 


नाला 


१४२ 
१४३ 


नाला 


१४४ 


० 


१४५ 


० 


१४६ 


१४७ 


० ३८ 
० २८ 
२६८ 
४ २५ 


१४९ 


नाला 


१५० 


चामोर्शी 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


ocmocww 


स . नं . १५३ 
स . नं . १३३ 
स . नं . १३६ 
स . नं . १३७ 
रस्ता 
रस्ता 
स . नं . १३८ 
स .नं . १३९ 
स . नं . १४४ 
स .नं . १४३ 
स . नं . १४५ 
स . नं . १४५ 
स .नं . १४६ 
स .नं . १४६ 
रस्ता 
स .नं . १५० 
स . नं . १५७ 
स . नं . १५७ 
स . नं . १५१ 
स .नं . १५६ 
स .नं . १५५ 
स . नं . १५७ 
स . नं . १५७ 
नाला 
स .नं . १३१ 
स . नं . १३० 
स .नं . १६२ 
स .नं . १६१ 
स .नं . १६० 
स.नं . १५९ 
स .नं . १६६ 
स .नं . १६५ 
स . नं . १६४ 
स .नं . १६३ 
स .नं . १६९ , १७० 
स .नं . १७१ 
स .नं . १६७ व रस्ता 
स . नं . १७४ 
स .नं . १७६ 


स . नं . १३६ स . नं . १३२ 
स .नं . १३५ स . नं . १३१ 
स .नं . १४० स .नं . १३४ 
स .नं . १३९ स . नं . १३३ 
स .नं . १३८ रस्ता 
स .नं . १४७ स . नं . १३७ 
स . न .१४४ ते १४६ स .नं . १३६ 
स .नं . १४१ स . नं . १३५ 
स . नं . १४२ स .नं . १४० 
नाला 

स .नं . १४१ 

स . नं . १४४ 
स . नं . १४३ स .नं . १३९ 
नाला 

स . नं . १३९ 
नाला 

स . नं . १३९ 
नाला 

स . नं . १३८ 

स . नं . १५२ 
स .नं . ४०३ ( नाला ) स.नं . १५१ 
स .नं . १५० स .नं . १५६ 
स .नं . १४९ स .नं . १५३ 
स .नं . १५२ स .नं . १५४ 
स . नं . १५३ स .नं . ११२ 
स . नं . १५६ स .नं . १११ 
स .नं . १५९ स . नं . १५५ 
नाला 

स .नं . १५१ पार्ट 
स . नं . १६० स .नं . १६२ 
स .नं . १६१ स . नं . १८६ 
स . नं . १६४ 

स . नं . १८५ 
स .नं . १६५ स . नं . १६३ 
स .नं . १६६ स .नं . १६४ 
रस्ता 

स .नं . १६५ 
रस्ता 

स . नं . १६८ 
स . नं . १६७ स .नं . १६९ 
स . नं . १६८ स .नं . १६३ , १७० 
स .नं . १६९ स .नं . १८४ 
स . नं . १७२ स . नं . १८३ 
स .नं . १८० , १७२ स .नं . १८२ 
रस्ता 

स . नं . १७२ 
रस्ता 

स .नं . १८० 
नाला 

स .नं . १८० 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


नाला 
स . नं . १४२ 
स . नं . १४१ 
स . नं . १४३ , १४४ 
स .नं . १४५ 
स .नं . १४६ 
रस्ता 
स .नं . १४९ 
स .नं . १५२ 
रस्ता 
रस्ता 
रस्ता 
स . नं . १५४ 
स .नं . १५३ 
स .नं . १५० , १५१ 
स .नं . १६४ 
स . नं . १६३ 
स . नं . १७० 
स . नं . १६९ 
स .नं . १६८ 
स . नं . १६७ 
रस्ता 
स .नं . १७२ 
स .नं . १७१ 
स .नं . १७१ 
स .नं . १८१ 
स . नं . १७९ 
स . नं . १७६ 
स . नं . १७७ 
स . नं . १७८ 


४ १५ 
४ ०५ 
४४२ 
३ ५५ 


१५७ 


१६१ 


w 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 
१६६ 
१६७ 


oocww 


४९५ 


१६८ 


१६९ 


२३७ 
५ ४४ 
३७१ 
२६१ 
५ ४८ 


१७० 


१७१ 


१८१ 


C 


१७४ 


० 


१७६ 


० 


१७७ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ /भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


९ 


अनुसूची-चालू 


. (१) 


(२) 


(३) 


(४) । 
हे . आर 


१७८ 


नाला 


१७९ 


० २७ 
० ५१ 
३ ४० 


नाला 


स . नं . १७७ 
स .नं . १८१ 
स . नं . १७२ 


नाला 

स .नं . १८० 
स .नं . १८० स .नं . १८२ व नाला 
स .नं . १७६ ते १७८ स . नं . १७९ , १८० 


___ 


१८० 


नाला 


जंबेला रिठ 


० ८३ 


गाव सरहद 


___ 


० 


- 


० 


स.नं . ४ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ , ८ 
स . नं . २ 


- 


स .नं . २ 
स .नं . २ , ३ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स . नं . ७ 


गाव सरहद 
स .नं . २ 
स .नं . २ 


स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स . नं . २ 
स . नं . ११ , २ 


० 


- 


१२४ 


- 


IEE 


- 


० 


E 


स . नं . २ 


० 


- 


० 


IF 


स 


१ ११ 


- 


I. 


स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . ११ 
स . नं . २ 
स . नं . २ 
गट क्र . ५०६ , 


स . नं . २ 
स . नं . २ 
स .नं . १३ 
स . नं . १३ 
स . नं . २ 
गाव सरहद 


० ६९ 


- 


स .नं . २ 
स .नं . १२ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
स .नं . २ 
गट क्र . ४७९ , 
५३६ 
स . क्र . ५०६ 


- 


स .नं . २ 
स .नं . ११ , १२ 
स .न . २ , १३ 
गट क्र . ४८४, 


१ ९० 
४ ३० 


दोडकुली 


४८१ 


रस्ता 


५१० 


४८३ 


भेंडाळा 


५०५/ २ 
नारायणपुर माल ५४ 


३ ०० 
४ ३८ 


नाला 
गाव सरहद्द 


सं . क्र . ५०५ / १ 
खसरा क्र . ५९ , 
५५ , ५७, ७७ 


संक्र . ५०९ 
खसरा क्र . ५३ 


नाला , 


४५३ 


नाला 


नाला, सं . नं . ५० 


गहुबोडी 
क्रिष्णानगर 


४६ 
७९ 


६ १३ 
३ ९५ 


गाव सरहद्द 
जंगल सरकार , 
गाव सीमा 
गट क्र . ४२, ४४ 
रस्ता व सं . 
नं . ४० ते ४४ 
सं . नं . ६६ , ६७, 


जंगल सरकार , 
गाव सीमा 
गट क्र . ४७ 
सं . नं . १२४ , 
१०८ ते ११३ 
गाव सरहद्द 


गट क्र . ३७, ३८ 
सं . नं . १२४ , 
३४ , ३९ , ४० 
सं . नं . ५२ ते 


खंड क्र . १० 
सं . नं . ७८ , ८० ते 
८४ , ८५ 
सं . नं . ३० ते ४० 
व १५ , १६ 


रामक्रिष्णापुर 


५१ 


६६१ 


३० 


६५, ६८ 


एकूण . . ११ 


७० 


३३५४८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नागपूर : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


ना - एक -३( १४३४ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्रपद १७-२३, शके १९३८ 


HTT 9 ( 71. fq . y .), 7 . STI . 7., 37 . $5 . 9980 . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. Land /CR - 28 (2016 )/ Desk 8 (2 ) / 2016 . — 

Whereas, the Government of Maharashtra , the Commissioner of Nagpur has, in 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act , 1927 

f 1927 ) , decided to constitute * the forest land which is the property of 
Government or over which the Government has proprietary rights or to the whole or any 
part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically men 
tioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land” , to be a 
reserve forest ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 4 and 17 of the 
Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and 
forest Department, No. FLD 1081- F - -6 , dated the 21st October, 1981 (issued in exercise of 
the powers conferred by sub -section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of 
Divisions Act, 1957 (Bom ., VIII OF 1958 ), the Divisional Commissioner of Nagpur Division 
hereby , 
(a ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said 

land as reserved forests ; 
(b ) Specifies the situation and limits of reserved forest as per the Schedule appended 

hereto ; and 


O 


(c ) Appoint the Forest Settlement Officer , Divisional Commissioner Office , Nagpur to be 

the Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exists in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce , 

and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act. 
(d ) Appoint the Collector, Gadchiroli, to hear appeals from any orders passed by the 

Forest Settlement Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 


Tahsil 


Boundaries 


Name of 
Village 


Survey Area 
No. 


East 


West 


North 


South 


(1) 


(2) 


(3) 


(5 ) 


(4) 
H . A 
4 56 


120 


Chamorshi Made 

Amgaon Mal 


117 


Regadi 


202 


38 00 


102 


46 52 


Made 
Amgaon 


Gov . Land S . No. 87 , S . No . 118 , S . No. 132 , 131 

119 

84, 121, 124, 

125 , 128 , 129 
Talaw Nala 

S . No . 200 Regdi dam 

Asharam School land 
S. No. 72 Road & . S.No . 186 ,S . Nos. 101, 93, S . No . 103 , 104 
& Village 101 , 113, 106 , 94 , 95 , 96 , 73, & forest land 
Bond . 

Village Boundary 
Road S . No. forest land & S . No . 108 , 112 , forest land & 
105, 172 to 175 Fusguda 

113 

Village Bound . 
Village Bound . 


Cheak No . 1 


74 


106 


42 48 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ /भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


११ 


SCHEDULE - Contd . 
(4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


H . A 


Rekhegaon 


25 45 


S .No . 228 


S .No . 411 to 416 


401 / 1 
129 


4 25 


S . No. 128 


130 


S . No . 127 


131 


132 


133 


S . No. 132 
S . No . 131 
S . No . 134 
S . No. 133 
S. No . 136 
S . No. 135 
S . No. 140 
S . No. 139 
S . No. 138 
S . No. 147 
S. No. 144 to 146 
S . No . 141 


S . No. 130 
S . No. 129 
S . No . 132 
S . No. 131 
S . No. 134 


6 21 


134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 


S . No . 133 


0 96 


4 26 


Road 
S. No . 137 
S. No . 136 
S . No. 135 
S . No. 140 


141 


S . No . 142 


142 


Nala 


S . No . 141 


143 


0 58 
0 41 


144 


145 


146 


147 


149 


2 68 


Road 

Road 
S . No . 130 S . No. 112 
S . No . 162 S. No. 129 
S . No . 161 S . No. 
S . No . 131 S . No. 154 
S . No. 134 S. No . 
S . No. 160 S . No. 133 
S . No . 159 S . No. 136 
S . No. 135 S. No . 137 
S . No. 136 Road 
S . No . 139 Road 
S . No . 140 S . No. 138 
Nala 

S. No. 139 
Nala 

S . No. 144 
Nala 

S. No. 143 
S . No . 142 S . No. 145 
S . No . 141 S . No . 145 
S . No. 143, 144 S . No. 146 
S . No . 145 S . No . 146 
S . No. 146 Road 
Road 

S . No. 150 
S . No. 149 S . No. 157 
S . No . 152 S . No . 157 
Road 

S . No. 151 
Road 
Road 

S. No . 
S. No. 154 S . No . 157 
S . No. 153 S . No. 157 
S . No . 150 , 151 Nala 
S . No. 164 S . No . 131 
S . No . 163 S . No . 130 
S . No. 170 S. No . 162 
S . No. 169 S. No. 161 
S . No . 168 S. No. 160 
S . No. 167 S . No. 159 
Road 

S. No. 166 
S . No . 172 S . No. 165 
S. No. 171 S . No. 164 
S . No . 171 S . No. 163 
S . No . 181 S . No . 169 , 170 
S . No . 179 S . No. 171 


150 


151 


153 


4 22 


S. No . 


154 


155 


156 


ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் 


Nala 

S . No. 144 
S . No. 143 S . No. 139 
Nala . 

S . No. 139 
Nala 

S . No. 139 
Nala 

S . No. 138 
Nala 

S . No . 152 
S . No. 403 (Nala ) S . No . 151 
S . No . 150 S . No . 156 
S . No . 149 S . No . 153 
S . No. 152 S . No . 154 
S . No. 153 

No. 112 
S . No. 156 S . No . 111 
S . No . 159 S . No . 155 

S . No . 151 part 
S . No. 160 S . No. 162 
S . No. 161 S . No . 186 
S . No. 164 S . No . 185 
S . No . 165 S . No. 163 
S . No . 166 S . No. 164 
Road 

S . No. 165 
Road 

S . No . 168 
S . No . 167 S . No. 169 
S. No . 168 S . No . 163, 170 
S . No. 169 S . No . 184 
S. No . 172 S . No. 183 
S . No. 180 , 172 S . No. 182 


157 


3 36 


161 
162 
163 
164 
165 
166 


3 34 


4 95 


1 45 


3 


167 
168 


5 44 


3 71 


2 61 


169 
170 
171 
181 


5 48 
4 88 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्रपद १७ - २३ , शके १९३८ 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


SCHEDULE — Contd . 
(4 ) 
H . A 


(5) 


174 


077 


S . No. 176 


Road 


S . No. 172 


176 


0 59 


S . No . 177 
S . No. 178 


177 


0 


Ś 


Nala 


Nala 


S . No. 167 
and Road 
S . No. 174 
S . No. 176 
S. No. 177 
S. No. 181 
S. No. 172 
S . No. 2 
S . No . 2 , 3 
S . No . 2 
S . No . 2 


178 0 27 
179 0 51 
180 

3 40 
Jambela Rith 3 

083 

0 91 
0 32 S . No . 2 
0 32 S. No. 2 
1 24 S . No. 2 , 8 
0 80 S . No . 2 


Nala 


Road 

S. No. 180 
Nala 

S . No. 180 
Nala 

S . No. 180 
S . No. 180 S . No. 182 
S. No. 176 to 178 S. No. 179, 180 
Village Boundary S . No. 2 
Village Boundary S. No. 2 
S . No . 2 
S . No. 2 
S. No. 2 
S . No . 11, 2 


S . No . 4 
S. No. 2 
S . No. 2 
S. No . 2 

No . 2 
S . No. 7 


er 


aaaa 


S . No . 2 


oV 


S . No . 2 


0 18 
0 60 


14 


Dodkuli 


481 


4 30 


Bhandala 505 / 2 
Narayanpur mal 54 


300 
4 38 


S. No. 2 S . No . 2 

S . No. 2 

S . No . 2 
S. No . 2 S . No. 2 

S . No. 2 S . No. 2 
S . No . 12 S . No . 2 

S . No. 8 

S . No . 13 
S . No . 2 S . No. 11 S . No. 2 

S . No. 13 
S . No. 2 S . No . 2 

S . No . 11 , 12 S . No. 2 
S . No . 2 S . No . 2 

S . No. 2 , 13 Village Boundary 
Comp. No. 479 , Comp.No. 506 , Comp.No . 484 , Road 
536 510 

483 
S . No. 506 Nala 

S . No. 505 / 1 S . No. 509 
Nala , Village 

S . No . 59, S . No . 53 
Village Boundary Boundary 55 , 57, 77 
Govt. land , Govt. land, 

Nala 

Nala , S . No . 50 
Village Boundary 
Boundary 
Compt.No. 42 ,44 Compt. No . 47 Compt.No. 37, 38 Compt. No . 10 
Road & 

S . No. 124 , S . No . 124 S . No . 78 , 80 
S .No .40 to 44 108 to 113 34 , 39 , 40 to 84 , 85 
S. No. 66 ,67 , Village Boundary S. No. 52 to S. No. 30 to 40 
30 

65 , 68 

& 15 , 16 


51 


4 53 


Village 


Gahubodi 
Krishapur 


46 
79 


6 13 
3 95 


Ramkrishapur 51 


6 61 


Total . . 


11 


70 


335 48 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Nagpur : 
The 3rd September 2016 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner , 
Nagpur Division , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ /भाद्रपद १७ - २३ , शके १९३८ 


१३ । 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११४८ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक जमीन -सिआर- २९ ( २०१६ )- कार्या-८ ( २ )- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) यांच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र 
शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास 
शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त 
जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 

आता ,त्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ याद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ) शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१ - एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 
( ख ) यासोबत अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत , आणि 

( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरीता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरुप व व्याप्ती निर्धारीत 
करण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणन वन 
जमाबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका- याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरीता जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

चतुःसीमा 
तालुका गाव 

स . क्र . 

क्षेत्र 

पूर्व स . क्र . पश्चिम स . क्र . उत्तर स . क्र . दक्षिण स . क्र . 
(१) (२) 

( ४) 

हे . आर 
एटापल्ली दोडुर 

११५ 

३६४ टोला शेत जमीन 

शेत जमीन शेत जमीन 


TO 


६ २८ 
७ ८५ 


१५३ 


१५९ 


७८५ 


१३६ 


४ ६५ 


१४७ 


७०७ 


स . क्र . २१७ रस्ता 

स . क्र . ३८ व २१६ 
जंगल रस्ता 

शेत जमीन 
स . क्र . १५८ डोडुर गांवाचा रस्ता स . क्र . १५७ 
रस्ता 

मगु पिसा यांचे शेत जंगल 
रस्ता व स .क्र . १६९ स .क्र . १३९ 

जंगल 
स . क्र . ४८ शेत जमीन 

स . क्र . ४६ व ४७ 
स . क्र . ५६ स .क्र . ४७ 

स . क्र . २८ 
शेत जमीन शेत जमीन 

जंगल 
स . क्र . १०७ स . क्र . १०० 

स .क्र . १०१ 
जंगल 

डोडुर गांवाचा रस्ता जंगल 

कुचेटोला गाव जंगल 
स . क्र . ८२ कुचेटोला गाव व जंगल जंगल 
कटीया पांढरा रस्ता 

जंगल 
यांचे शेत 


स . क्र . २०७ 
जंगल 
पुस्कोटी गांवाचा रस्ता 
जंगल 
स . क्र . १३६ व १३७ 
स .क्र . ५६ 
खुली जागा 
शेत जमीन 
स .क्र . १०७ 
पुस्कोटी गांवाचा रस्ता 
शेत जमीन 
जंगल 
जंगल 


४७ 


५ २६ 
४०५ 
८ ०९ 
६८८ 
७०७ 
५०६ 
४४५ 


१०६ 


९२/ १६ 


जंगल 


ना - एक -४( १४३४ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


अनुसूची- चालू 


(४ ) 
४ ४५ 


९४ 


जंगल 


स . क्र . १४७ 


६ ०७ 
३४४ 
६ ०७ 
३ ३४ 


रस्ता व स.क्र . ४६ व ४५ 
स . क्र . १६९ 
जंगल 

नाला व शेती 
गाव रस्ता 

स . क्र . ९६ व ९७ , ९८ 
स . क्र . २८ 

स . क्र . ७६ 
शेत जमीन जंगल 
वांगेतुरी जाणारा मासु टोला 
रस्ता 


जंगल 

पुस्कोटी गांवाचा रस्ता 
रस्ता व स .क्र . १०० जंगल 
स .क्र . ४४ स . क्र . ४६ व ४७ 
जंगल 

शेत जमीन 
जंगल व शेत जंगल व नाला 


मेंढरी 
पुस्कोटी 


एकूण . . 


३ 


१२२ ३३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नागपूर : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११४९ . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT , 1927. 
_ No . Land / CR-29( 2016) - Desk 8( 2)- 2016. 

Whereas , the Government of Maharashtra / the Commissioner of Nagpur has , in 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 
( 16 of 1927 ) , decided to constitute * the forest land which is the property of 
Government or over which the Government has proprietary rights or to the whole or any 
part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically men 
tioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land” ) , to be 
a reserve forest ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 4 and 17 of the 
Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and 
forest Department, No . FLD 1081- F - 6 , dated the 21st October , 1981 (issued in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of 
Divisions Act , 1957 ( Bom. VIII of 1958) , the Divisional Commissioner of Nagpur Division 
hereby, – 
( a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said 

land as reserved forests ; 


Col 


(b ) specifies the situation and limits of reserved forest as per the Schedule appended 

hereto ; and 


( c ) appoints the Forest Settlement Officer, Divisional Commissioner Office, Nagpur to 

be the Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exists in favour of any person in or over 
any land comprised within the limits of the reserved forest , or in or over any forest 
produce , and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ / भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


१५ 


(d ) appoints the Collector, Gadchiroli , to hear appeals from any orders passed by the 

Forest Settlement Officer under sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


SCHEDULE 


Tahsil 


Boundaries 


Name of 
Village 


Survey Area 
No. 


East 


West 


South 


( 1 ) 


(2 ) 


North 
(5 ) 


(4 ) 
H . A 


Ettapalli 


Dodur 


115 


3 64 


Agri. Land 


39 


Tola 
S . No. 217 
Forest 


Agri. Land 
S . No. 207 


6 28 


Agri. Land 
S . No. 38 , 216 
Agri . Land 


Road 


153 


7 85 


Road 


Forest 


159 


7 85 


S . No. 158 


S . No. 157 


Puskoti Village 


Dodur Village 
Road 


Road 


136 


4 65 


Forest 


147 


7 28 
7 07 


voci 


Road 

Agri. Land magu Pisa Forest 
Road S . No. 169 S . No . 139 

Forest 
S. No. 48 Agri. Land 

S . No . 46 , 47 
S . No. 56 S . No . 47 

S . No . 28 
Agri. Land Agri. Land 

Forest 
S . No. 107 S . No . 100 

S . No. 101 
Forest Dodur Village Forest 


S . No. 136 , 137 
S . No . 129 
Open space 
Agri. Land 
S . No. 107 
Puskoti Village 


106 
92 / 16 


688 


Road 


Road 


180 


Agri. Land 


7 07 
5 06 


Forest 
S. No . 82 


Forest 
Forest 


Forest 


Kuchitola Village 
Jungle , Kuchitola 
Village 
Road 


135 


4 45 


Agri. Land 


Forest 


Forest 


katiya Pandara 


94 


Forest 


S . No. 147 


4 45 
6 07 


Road, S . No. 169 S . No. 45 , 46 
Forest Nala , Agri. Land 


148 


Forest 


Puskoti Village 


Road 


оло 


S . No. 96 ,97, 98 
S . No . 76 


3 44 
6 07 

3 34 
13 48 


Ettapalli 


Road S . No. 100 Forest 
S . No. 44 

S . No . 46 , 47 
Forest 

Agri. Land 
Forest, Agri. Land Forest , Nala 


Mendhari 


Village Road 
S . No . 28 
Agri. Land 
Vangeturi 
Village Road 


ол 


Forest Land 


Puskoti 


Ол 


Mautola 


Total 


20 


122 33 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Nagpur : 
Dated the 3rd September 2016 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner , 
Nagpur Division , Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


